जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डीएपी १०२१/प्र.क्र.१०१/का.१४८१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - ०५ मे, २०२१ 


वाचा: १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - जिवायो-१००७/प्र.क्र.३९/का.१४४४, 
दिनांक १६/०२/२००८ 
2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - डिएपी-१०२१/प्र.क्र.१०१/का.१४८१, 
दिनांक १२/०४/२०२१ 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक - अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६/०४/२०२१ 
४ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - डिएपी १०२१/प्र.क्र.१०१/का.१४८१, 
दिनांक १९/०४/२०२१ 


शासन निर्णय - 

महाराष्ट्र विधान मंडळाने महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२१ मंजूर केले असून ते महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांच्या अधिसंमतीनुसार महाराष्ट्र अधिनियम ५ म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग-४, दिनांक १५ मार्च २०२१ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 
२. नियोजन विभागाचे संदर्भीय दिनांक १२/०४/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक 
योजना (सर्वसाधारण) सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता “कोविड-१९” च्या प्रादुर्भावावरील अनुज्ञेय 
उपाययोजना करण्याकरीता तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभागांच्या नियमित जिल्हास्तरीय योजनांतर्गत अनुज्ञेय आरोग्यविषयक सुविधा बळकटीकरणावर खर्च 
करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम १९९८ मधील HA १२ 
अन्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. 
३. नियोजन विभागाकडून जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाकरीता रुपये ११०३५ कोटी एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदीपैकी सर्व 
जिल्हयांच्या मंजूर आकारमानाच्या १० टक्के निधी म्हणजे ११०३.५० कोटी एवढा निधी सन २०२१-२२ 
चा प्रथम हप्ता म्हणून संदर्भाधिन दिनांक १९/०४/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 


आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएपी १०२१/प्र.क्र.१०१/का.१४८१ 


४. वित्त विभागाने जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२१-२२ अंतर्गत कोविड-१९ वरील 
उपाययोजनांसाठी प्रधान लेखाशिर्ष २२१०, ४२१०, ३४५१ व ४५१५ या अंतर्गत चा १०० टक्के निधी 
वितरीत करण्यास अनुमती दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२१- 
२२ अंतर्गत मागणी क्रमांक ओ-१४ ते ओ-८५ या मागणी क्रमांकाखालील उपरोल्लेखित प्रधान 
लेखाशिर्षांतर्गत उर्वरित ९० टक्के अर्थसंकल्पीत निधीचे अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) वर पुढील 
सूचनांच्या अधिनतेने वितरण करण्यात येत आहे. सबब या अनुषंगाने पुढील आवश्यक ती कार्यवाही 
त्वरीत करण्यात यावी. 

अ) जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२१-२२ करीता या आदेझान्वये प्रधान लेखाशिर्ष 
२२१०, ३४५१, ४२१० व ४५१५ याखाली १०० % तरतूदी वितरीत करण्यात येत असून त्यासह एकूण 
वितरीत तरतूदी सोबतच्या “परिशिष्ट- अ” मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या आहेत. 

a) जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२१-२२ अंतर्गत उपलब्ध झालेळा निधी 
आवश्यकतेनुसार प्राधान्याने *कोविड-१९ (Covid-98)” च्या प्रादुर्भावावरील राज्य शासनाकडून विहीत 
करण्यात आलेल्या विशेष उपाययोजनांकरीता व सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभागांच्या जिल्हास्तरीय आरोग्य विषयक सुविधांच्या (District Level Health 
Infrastructure) बळकटीकरण करण्याकरीता उपयोगात आणावा. 

क) जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२१-२२ अंतर्गत उपलब्ध झालेल्या निधीतून विशेष 
बाब म्हणून कोविड-१९ (COVID-98) विषाणूच्या प्रादुर्भावावरील राज्य शासनाकडून विहित करण्यात 
आलेल्या अनुज्ञेय उपाययोजनांकरीता तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभागाच्या नियमित योजना व जिल्हास्तरीय आरोग्य विषयक सुविधांच्या बळकटीकरणाकरीता 
जिल्हयाच्या एकूण नियतव्ययाच्या कमाल ३०% पर्यंत निधी खर्च करण्यास हरकत नाही. तसेच या 
व्यतिरिक्त उपलब्ध निधीतून केवळ चाळू असलेल्या कामांवरील tora खर्च करण्यात यावा. 

S) जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२१-२२ अंतर्गत “कोविड-१९” या विषाणूमुळे 
स्थानिक पातळीवर उदभवलेल्या आपत्कालिन परिस्थितीचा विचार करुन “परिशिष्ट-अ” मध्ये 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी खर्च करताना जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा 


नियोजन समिती यांनी नियंत्रक अधिकारी म्हणून दक्ष राहून उचित कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएपी १०२१/प्र.क्र.१०१/का.१४८१ 


५. जिल्हाधिकारी तथा नियंत्रक अधिकारी यांनी त्यांना “परिशिष्ट-अ” प्रमाणे वितरीत करुन 
देण्यात आलेल्या तरतूदी त्यांच्या अधिपत्याखालील “आहरण व संवितरण अधिकारी” यांचेकडे वितरीत 
कराव्यात, तसेच “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकांमधील वित्तीय नियम तसेच संदर्भाधिन शासन निर्णय / परिपत्रकात दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

६. वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक -२०३/२०२१/व्यय-८, दिनांक 
२७/०४/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/.॥8॥0व/8590॥8.9०/.॥॥ या संकेतस्थळावर हा शासन 


निर्णय उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५०५१६४८३३५२१६ असा आहे. हा 
arn निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 


Vij esin g Fattes In g DN: CN = Vijesing Fattesing Vasave, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government of Maharashtra, OU = 
Va $ av € a neta :00 +05'30' 
(वि.फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
२. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सह सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव (सर्व) , मंत्रालय, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
७. विभागीय आयुक्त (सर्व) 
८. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती (सवी 
९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१०.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
११.उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय (सर्व) 
१२.जिल्हा नियोजन अधिकारी (सवी 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
१५.उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सर्व, नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१६.वित्त विभाग (कार्यासन अर्थ-१६/व्यय-८) 
१७.निवड नस्ती (कार्या-१४८१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट- अ 


जिल्हा वार्षिक योजना(सर्वसाधारण) २०२१-२०२२ 
(क्रमांक-डिएपी-१०२१/प्र.क्र.१०१/का-१४८१, दि. ०५-०५-२०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 


ee त ककी 0 पटक न प क 2 ₹ हजारात 
अ.क्र जिल्हा मागणी | अर्थसंकल्पीत oa! 
(स्तभ & + १०) 
क्र निधी 
१९-०४-२०२१ 

| 9 | 2 ३ | 8 | 
र मुबंई उपनगर 0-१६ ६७४६०० ६७४६०.००० २००७००.००० | 0-१७ | १७ ७२५४०० ७२५४०.००० ०.००० २००७००.००० 
३ fae | O-9¢ ३०३४८९३ ३०३४८९.३०० ३९६३६६.३००| 0-१९ १४६५१०७ १४६५१०.७०० ४८६००.९०० ४४४९६७.२०० 
५ Rewer | 60-२२ १९३९४०० १९३९४०.००० $319999.¥00| 0-२३ ५६०६०० ५६०६०.००० ४२८४०.००० ४७९९५७.४०० 
६ |सिधुदुर्ग 80-२४ १४१९६९३ १४१९६९.३०० २०४४८०.०००| 0-२५ १८४५०.००० २२२९३०.००० 
C) पुणे | 0-२६ ५७८००६१ ५७८००६.१०० १३८५००१.०००| 0-२७ ११६९९३९ ११६९९३.९०० 93340,000]  १४५८३५१.००० 
8 erry i 80-३० २६६४५१४ २६६४५१.४०० १०१३६२५.०००, O-39 ५३५४८६ ५३५४८.६०० ११५१२६.२००| ११२८७५१.२०० 
| 9° | [सोलापूर | 80-३२ ३८११४५० ३८११४५.००० ९०४२९६.६००| 0-३३ ८८८५५० ८८८५५.००० १०५४५९६.६०० 
| ११ | ल्हाप॒ 0-३४ ३०१४४२७ ३०१४४२.७०० ७२६६८३.४००| 0-३५ ७३५५७३ ७३५५७.३०० ३२८५०.००० ७५९५३३.४०० 
१२ [नाशिक | 80-३६ ३६९२३०१ ६२८३५३.०००| 80-३७ १००७६९९ १००७६९ .९०० ६७७९४३.००० 
१३ पुळी. | 80-३८ १६६६३९४ १६६६३९.४०० ५०८०८७.८००, O-38 ४३३६०६ ४३३६०.६०० ९२७०२.७०० ६००७९०.५०० 
१५ अहमदनगर 0-४२ ४३८२००० ४३८२००.००० ८३९७९०.०००| 0-४३ ७१८००० ७१८००.००० ९००००.००० ९२९७९०.००० 
१६ नंदूरबार O-88 १०९०९३३ १०९०९३.३०० 38&8§0.300] 0-४५ २०९०६७ २०९०६.७०० ४०१५५०.३०० 
१७ [अरिगाबाद | (08-४६ २८७९२०० २८७९२०.००० ६७५५६३.४००|) 0-४७ ७७०८०० ७७०८०.००० २६७०३०.००० ९४२५९३.४०० 
१९' pe ण (0-५० २०७८३७८ २०७८३७.८०० ०५५८५.५००| 0-५१ १७१६२२ १७१६२.२०० ८७९२७.३०० ८९३५१२.८०० 
२१ a 0-48 २७३३५४१ २७३३५४.१०० ७६३४२८.६००| O-44 ६६६४५९ ६६६४५.९०० ३८७०.००० ७६७२९८.६०० 
२३ ।उस्मानाबाद 0-५८ २३१०८८८ २३१०८८.८०० ५६९९३३.१००| 0-५९ ४८९११२ ४८९११.२०० १६०४७०.००० ७३०४०३.१०० 
२४ |॥हिगोळी | 0-६० ११८६१८७ ११८६१८.७०० २६६९६३.४००| 0-६१ ४१३८१.३०० ३०८५४३.४०० 
२५ |नागपूर 60-६२ ३८४९८१४ ३८४९८१.४०० १३६६५६०.०००| 0-६३ ११५०१८६ ११५०१८.६०० २८४४००.०००|  १६५०९६०.००० 
२७ |भडारा 0-६६ १३८१०११ १३८१०१.१०० ५६२६७२.९००| 0-६७ ११८९८९ ११८९८.९०० ९०००.००० ५७१६७२.९०० 
२९ [ISERTAT | 0-७० | २४५७०० २४५७०.०००|  ७९८६३९.३००| 0-७१ ५०४३०० ५०४३०.००० ७४३४०.०००]  ८७२९७९.३०० 
३० [eat] 0-७२ १२९२९४५ ४६९५११.१००| 0-७३ ३५७०५५ ६३९८००.८०० 
३१ अमरावती. | il 0-७४ २३३०६०४ २३३०६०.४०० ७३८७६८.६००| 0-७५ ६६९३९६ ६६९३९.६०० ४५०००.०००|  ७८३७६८.६०० 
३३ | AAT O-0¢ २७८१३२४ २७८१३२.४०० १०११५०.०००| 0-७९ ४६८६७६ ४६८६७.६०० ५८५९०.०००|  |११५९७४०.००० 
३४ बुलढाणा 60-८० २०६६४५६ २०६६४५.६०० ८८५६१८.०००| 0-८१ ८८३५४.४०० १०९७३८८.००० 
३५ [वाशिम | म 0-८२ १५०७६९४ १५०७६९.४०० ५०३९३१.६००| 0-८३ ३४२३०६ ३४२३०.६०० ०.००० ५०३९३१.६०० 

एकूण ८७८०२१८६ ८७८०२१८.६| २३६१३९००.७०० २२५४७८१४.०० २२५४७८१.४० ४००५५८१.४०| २७६१९४८२.१० 


Vijesing Fattesing 


Vasave 


F:\fAARTT पत्र-अ -11 वितरण/ह्जारात printing (2) 


Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 
DN: CN = Vijesing Fattesing Vasave, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government of 
Maharashtra, OU = Planning Department 
Date: 2021.05.05 17:01:15 +05'30" 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


